धुळे शहर येथे दि. ०६/०१/२०१३ रोजी झालेल्या दंगलीची 
न्यायालयीन चौकडी करण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेली 
माजी न्या. श्री. श्रीकांत सी. मालते यांची एक सदस्यीय चौकशी 
समितीचे मानधन आणि सवलती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०७१३/ प्र.क्र. ३० (ओ/ विशा-२ 


३० वा मजला, सेंटर-१, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई -४०० ००५. 
तारीख: १५/०३/२०१३ 
वाचा -- 


शासन निर्णय गृह विभाग समक्रमांक दि. १५/०३/२०१३. 


धुळे शहर येथे दि. 06/09/2093 रोजी झालेल्या दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी 


श्री. श्रीकांत सी. मालते, निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यांची एक सदस्यीय समितीची नियुक्‍ती 


संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. या समितीसाठी मानधन आणि अन्य सवलती 


याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय-- 
धुळे हहर येथे दि. ०६/०१/२०१३ रोजी झालेल्या दंगलीची न्यायालयीन चौकडी करण्यासाठी श्री. 
श्रीकांत सी. मालते, निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायाळय यांना रु.१,६०,०००/- (रुपये एक ळाख साठ हजार 
फक्त) इतके दरमहा मानधन ते रुजु झाल्याच्या दिनांकापासून देण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. या 
मानधनाच्या रक्कमेत सर्व प्रकारचे भत्ते अंतर्भूत असतील. तसेच त्यांना वाहन व वाहनचालक जिल्हाधिकारी, 
धुळे यांच्याकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
२) सदरील होणारा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. बी ४, २०५२- सचिवालय सर्वसाधारण सेवा -- (००) — 


(०९०) सचिवालय (००) (02) fears चौकडी आयोग (२०५२ ०१८८) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०७१३/ प्र.क्र. 30/ विशा-२ 


३) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४७/१३/व्यय ७ दि. १३/०३/२०१२ 


च्या अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३१५१८५१५२५१२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Ankush Shamrao 


A k h Gharge 

al U 5 7 DN: CN = Ankush Shamrao Gharge, 
C= IN, S = MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 


Shamrao क्ण - Howe 
Reason: | am the author of this 
document 


G h a rg e Date: 2013.03.15 20:05:28 +05'30" 
(अं. शा. घार्गे ) 


उप सचिव, गृह विभाग 


अपर मुख्य सचिव, (गृह) मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई- ५, 


प्रधान सचिव (विधी व परामर्शी), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


सचिव (विशेष) मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई-५, 


उप सचिव, विज्ञा-२, गृह विभाग, मुंबई-५, 


जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, 
पोळीस अधीक्षक, धुळे, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १ मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०७१३/ प्र.क्र. 30/ विशा-२ 


१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 
94) 
१६) 


१७) 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १ मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे, 


वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, (अर्थसंकल्प-११/व्यय-७), 


प्रोथोनोटरी आणि सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा) मुंबई, 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई, 


विभागीय आयुकत, नाशिक विभाग, नाशिक, 


श्री. श्रीकांत सी. मालते, चौकशी अधिकारी तथा निवृत्त न्यायाधिश, उच्च 


न्यायालय, शुभदा, प्लॉट क्रमांक -- ८१, सेक्टर -- एन-४/एच, सिडको, औरंगाबाद - 


३, 


१८) 


निवड नस्ती (विशा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


